सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याकरिता संस्था/झाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआडा-२००८/प्र.क्र.८१/कार्या- 
१३, दिनांक २८.०८.२००९. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१६/ प्र.क्र.२८०/ 
कार्या-१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/ प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 
५) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नागपूर यांचे क्र.नानिशा/ २०२२/ प्र.क्र.५६०/ 
का.३(५/३३१४/२२, दि.२७.०६.२०२२ चे पत्र 
६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे क्र.नानिशा-२०२२/प्र.क्र.०१/का.६(६), 
दि.२९.०६.२०२२ चे पत्र 
७ शासन पत्र क्रमांक नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/कार्या-१२, दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२२ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना हहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात 
आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७- 
१८ या शौक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ळी व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेश 
देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता झाळेमध्ये उपलब्ध 
शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त 
गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


क्रमांक ३ येथीळ दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन 
शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


२. नामांकित योजने अंतर्गत संदर्भ क्र. ५ व ६ येथील प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चाळू शैक्षणिक 
वर्ष सन २०२२-२३ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना 
कायम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 
करण्याबाबत गठीत समितीची दिनांक ०७.०९.२०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार 
गुणांकन करण्यात येऊन सदर नामांकित शाळांना सन २०२२-२३ करीता कायम ठेवण्याबाबत 
निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. । प्रकल्प पंस्थेचे नाव शाळेचे नाव 
क्र. कार्यालय 
De अहेरी  । जय बजरंग व्यायाम प्रसारक मंडळ,  ज्ञानदिप Shoat मिडीयम स्कुल, 
सिरोंचा सिरोंचा, ता. सिरोंचा, जि. गडचिरोली 
२ अहेरी श्रीराम बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, | ग्रीनलन्ड इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
आलापल्ली आलापल्ली, ता. आलापल्ली, जि. 
गडचिरोली 
३ वर्धा विद्या निकेतन शिक्षण संस्था, सिधी | गुंज कान्व्हेंट, शंकरनगर, सिधी रेल्वे, 
रेल्वे, वर्धा ता. सेलू, जि. वर्धा 
8 भंडारा | पोद्दार एज्यूकेशन ट्रस्ट, मुंबई पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल, भंडारा 
(डे बो्डींग) 
4 चंद्रपूर  ।सेमाना विद्या व वनविकास vale | देवयानी इंटरनॅशनल स्कुल, सिदेवाही, 
मंडळ, गडचिरोली जि. चंद्रपूर 
& चंद्रपूर तेरा प्रेम चर्च सोसायटी, वरुर (रोड), | लुर्दमाता विद्या मंदीर, राजुरा, जि. 
ता. राजुरा, जि. चंद्रपूर चंद्रपूर 
७ चंद्रपूर  । सरस्वती बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक | गुरुनानक पब्लीक स्कुल, बल्लारपूर, जि. 
मंडळ, बल्लारपूर चंद्रपूर 
८ चंद्रपूर । सर्च फाऊंडेडन, चंद्रपूर स्कॉलर्स सर्च अँकडमी, कोरपना, जि. 
चंद्रपूर 
९ चिमुर  । स्वामी विवेकानंद  एज्युकेडान | फेअरी लन्ड स्कुल, भद्रावती 
सोसायटी, चंद्रपूर 
hal चिमुर समिधा सेवा संस्था, नागभिड ट्विकल इंग्लिश स्कुल, नागभिड, जि. 
चंद्रपूर 
heal q चिमुर | एकात्मता शिक्षण संस्था, ब्रम्हपूरी हिंदु ज्ञान मंदीर, ब्रम्हपुरी, जि. चंद्रपूर 
१२ देवरी । संज्योत बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, | अँक्युट पब्लिक स्कुल, जि. गोंदिया 
कुडवा, गोंदिया 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


१३ देवरी श्री. गुरुदेव आदिवासी शिक्षण प्रसारक | किरसान इंटरनॅशनल स्कुल, TART, 
मंडळ, गोविंदपुर ता. गोरेगाव, जि. गोंदिया 
१४ देवरी पवन शिक्षण संस्था, भंडारा लिटल फ्लॉवर इंग्लिश स्कुल, गोंदिया 
१५ देवरी पोद्दार शिक्षण संस्था पोद्दार Sees पब्ल्कि स्कुल, हिवरा 
रोड, गोंदिया (डे ashy 
१६ देवरी मागासवर्गीय बहुउद्देशिय संस्था | पूर्ती पब्लीक स्कूल, सालेकसा, जि. 
रेंगेपार/कोहळ, ता. लाखनी, जि. | गोंदिया 
भंडारा 
१७ देवरी श्रीमती उमाबाई बहुउद्देशिय शिक्षण ' प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश स्कुल, चुलोद रोड, 
संस्था, गोंदिया गोंदिया 
१८ देवरी श्रीमती उमाबाई बहुउद्देशिय शिक्षण ' प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल स्कुल, पांगोली 
संस्था, गोंदिया रोड, चुलोद, गोंदिया 
१९ । गडचिरोली | भगवंतराव मेमोरीयल शिक्षण संस्था, | गोंडवाना सैनिकी विद्यालय व उच्च 
अहेरी माध्यमिक विद्यालय, चामोर्शी, जि. 
गडचिरोली 
२० | नागपूर ।राधास्वामी विविध शैक्षणिक संस्था, | आदर्श संस्कार विद्यालय, श्रीकृष्ण नगर, 
नागपूर नागपूर (डे बो्डींग) 
29 | नागपूर ।राधास्वामी विविध शैक्षणिक संस्था, | seat संस्कार विद्यालय, पिंपळा, 
नागपूर नागपूर (डे बोडींग) 
२२ | नागपूर । सेंट्रल हिंदु मिलीटरी स्कुल, नाशिक । भोसला मिलीटरी स्कुल, नागपूर 
२३ | नागपूर ।एस. जी. आर. सन्स एज्यूकेशन | जी.एस. रायसोनी विद्यानिकेतन, सुकळी, 
फाऊंडेशन, नागपूर ता. हिंगणा, जि. नागपूर (डे बो्डींग) 
२४ | नागपूर | पोद्दार एज्यूकेशन ट्रस्ट, मुंबई पोद्दार इंटरनॅशनल स्कुल, कोराडी रोड, 
नागपूर (डे SST) 
२५ | नागपूर श्री बालाजी बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था । राय इंग्लिश स्कुल अँन्ड ज्यु कॉलेज, 
नागपूर 
२६ | नागपूर | सातपुडा एज्युकेशन सोसायटी, हनुमान | द रॉयल गोंडवाना पब्लिक स्कुल, 
नगर, नागपूर शंकरपुर, नागपूर (डे STS) 
२७ | नागपूर | at बालाजी शिक्षण संस्था, बुटीबोरी, | श्री. दत्त विद्या मंदीर, बुटीबोरी, नागपूर 
नागपूर 
२८ वर्धा नागपूर युवा उदय संस्था, नागपूर लेट राजीव गांधी मेमोरीयल shor 
हायस्कूल अँन्ड ज्यू कॉलेज, कारंजा 
२९ अहेरी st Hero आत्राम बहुउद्देशिय संस्था, | ग्लोबल मिडीया केरला मोडल इंग्लिश 
आलापल्ली मिडीयम स्कुल, आलापल्ली, ता. अहेरी, 
जि. गडचिरोली 
३० देवरी श्रीमती उमाबाई बहुउद्देशिय शिक्षण प्रोग्रेसिव्ह कॉन्व्हेंट, गौतम नगर, गोंदिया 
संस्था, गोंदिया 
३१ | गडचिरोली | श्रीकृष्ण बहुउद्देशिय समिती, आरमोरी । पॅराडाईज shoe मिडीयम स्कुल, 
आरमोरी, जि. गडचिरोली 
३२ | नागपूर । विद्या प्रबोधिनी बहुउद्देशिय शिक्षण | सेंट्रल प्रोव्हेन्सिनल स्कुल, नागपूर 


संस्था 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


३३ | नागपूर । ज्ञानदीप मल्टीपप एज्यूकेशन | ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट अँन्ड ज्यु. कालेज ऑफ 
सोसायटी सायन्स, रामटेक, जि. नागपूर 

३४ | नागपूर । महाराष्ट्र रीजनल बोड ऑफ एज्यूकेशन | सेंट ऊसु ला गर्ल्स हायस्कुल, सिव्हील 
ऑफ सीएनआय लाईन, नागपूर 

३५ वर्धा लेट श्री woh डुंगरपूर मेमो. | इन्नोवेटीव्ह माईंड स्कुल ऑफ एक्सलन्स, 
फाऊंडेशन तळेगाव, ता. आष्टी, जि. वर्धा 

३६ | नागपूर ।एस जी आर सन्स एज्यूकेशन जी एच रायसोनी विद्यानिकेतन, 
फाऊंडेशन, नागपूर अंबाझरी, नागपूर (डे बोडींग) 


२. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी 
निवड करण्यात आलेल्या, तथापि योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न करणे, 
भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन तसेच विद्यार्थी/पालकांच्या तक्रारी असलेल्या ०६ 
शाळांची योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील प्रमाणे 
आहेत. 


अ.क्र. प्रकल्प संस्थेचे नाव शाळेचे नाव 
कार्यालय 
पिं चंद्रपूर । कै. बापुजी मामुलकर पाटील स्मृती | सोनीया गांधी इंग्लिश पब्लिक स्कुल, 
प्रतिष्ठान, राजूरा राजूरा, जि. चंद्रपूर 
२ देवरी श्री गणेशा ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था | ज्ञानयोगी डा. श्रीकांत जिचकार मांडेल 
स्कुल, आमगाव, गोंदिया 
३ देवरी । प्रताप मेमोरीयळ चॅरीटेबल ट्रस्ट, | आचिड इंटरनॅशनल पब्लिक स्कुल, 
गोंदिया सुर्यटोला, गोंदिया 
४ नागपूर | नवजीवन संस्था नागपूर डॉ. टि. एस. विल्कोन्सन मेमोरीयल 
स्कूल, गोधनी, नागपूर 
५ नागपूर । डब्लयू सी एल कामगार बहुउद्देशिय | हंसकृपा shoe मिडीयम स्कूल, 
शिक्षण संस्था, पाटणसांवगी, ता. | नागपूर, झिंगाबाई टाकळी 
सावनेर, जि. नागपूर 
६ नागपूर । स्नेह महिला विकास संस्था, नागपूर | तुली पब्लिक स्कुल, नागपूर 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या ०६ नामांकित 
शाळांतील विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमे (9) एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (2) शासकीय इंग्रजी 
माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांनी ७ दिवसात आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पाळन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात 
येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. तसेच अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


६. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१८०२१०९४२४ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRADEEP RAMCHANDRA MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 


P RA D E E P DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c62a84635af1 af3d28cc1 9eeb7308ac22a78a4b28fb5d65 


4700269da75d60aa8, postalCode=400032, st=Mah 


ti 
R A M C H A N D RA M O R E INumber=3B6C8332E4A8523ACECD736AC47FF 2BA698F66C 
8A18822C2707D7F1BB024B5A, cn=PRADEEP RAMCHANDRA 


Date: 2022.09.19 16:45:51 +05'30' 


(प्रदिप रा. मोरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
सर्व संबंधित संस्था/झाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
निवड नस्ती (कार्या-१२) 


११ 
१२ 
१३ 
१४8 
१५ 


Se aoe आ. LIEU Cw] 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


